छत्रपती शिवाजी महाराज 
शेतकरी सन्मान योजना - २०१७ 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग विभाग, 
शासन निर्णय क्र. कृकमा ०६१७/ प्र.क्र.१२७/२-स 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ३१मार्च, २०१८ 


वाचा :- १) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७ /२-स, 

दि.२८ जून, २०१७ 

२) शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र. क्र.१२७ /२-स, 
दि.५ जुले, २०१७ 

३) शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र. क्र.१२७ /२-स, 
दि.२० जुले, २०१७ 

४) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.८ सप्टेंबर, २०१७ 

५) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.७ डिसेंबर, २०१७ 

६) शासन शुध्दीपत्र, सहकार, पणन व वस््रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र. क्र.१२७ /२-स, 
दि. १२ डिसेंबर, २०१७ 

७) शासन निर्णय, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग क्र. कृकमा ०६१७/प्र.क्र.१२७/२-स, 
दि.२८ फेब्रुवारी, २०१८ 


प्रस्तावना :- 

राज्यामध्ये सन २००९-१० पासून असलेल्या सततच्या दुष्काळ व नापिकीमुळे कर्जबाजारी 
झालेल्या शेतक-यांना दिलासा देण्यासाठी दि.२४.६.२०१७ च्या मंत्रीमंडळ बैठकीत मिळालेल्या 
मान्यतेनुसार शासन निर्णय दि. २८.६.२०१७ अन्वये “छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान 
योजना २०१७” घोषित करण्यात आलेली आहे. तसेच त्यामध्ये संदर्भाधीन शासन निर्णय/ शासन 
शुध्दीपत्रान्वये वेळोवेळी बदल करण्यात आला आहे. 

या योजनेसाठी अर्ज दाखल करावयाच्या कालावधीत खरीप हंगाम चाळू असल्यामुळे कांही 
शेतकऱ्यांना त्यांच्या वैयक्तिक अथवा तांत्रिक कारणामुळे विहित दिनांकापर्यंत ऑनलाइन पद्धतीने 
अर्ज सादर करता आले नाहीत. ही बाब लक्षात घेऊन या योजनेअंतर्गत अर्ज करण्यापासून वंचित 
राहिलेल्या शोतकऱ्यांसाठी दिनांक १ मार्च २०१८ ते ३१ मार्च २०१८ या कालावधीत ऑनलाइन 
पद्धतीने अर्ज करण्याची सुविधा उपलब्ध करुन योजनेचे लाभ देण्यास दि.२८.२.२०१८ च्या शासन 
निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आली आहे. 

त्याचप्रमाणे दि.(७.१२.२०१७ च्या शासन निर्णयान्वये मुद्दल व व्याजासह रु. १.५ लाखापेक्षा 
जास्त थकबाकी असलेल्या शहोतकऱ्यांसाठी एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) या 
योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिळऊ्याची संपूर्ण रक्कम दि. ३१.३.२०१८ पर्यंत बँकेत जमा 
करण्यास मुदत देण्यात आली आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः PHA ०६१७/ प्र.क्र.१२७/२-स 


उपरोक्त ऑनलाईन पध्दतीने अर्ज करण्याची व एकवेळ समझोता योजना (One Time 
Settlement) या योजनेअंतर्गत शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिऱ्याची संपूर्ण रक्‍कम भरण्याची मुदत दि. 
३१.३.२०१८ रोजी संपुष्टात येत असल्याने त्यामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 


"छत्रपती शिवाजी महाराज ]होतकरी सन्मान योजना २०१७" या योजनेअंतर्गत ऑनलाईन 
पध्दतीने अर्ज करण्यास व एकवेळ समझोता योजना (One Time Settlement) या योजनेअंतर्गत 
शेतकऱ्यांनी त्यांच्या हिऱ्याची संपूर्ण रक्कम भरण्यास खालीलप्रमाणे शासन मान्यता देण्यात येत 
आहे. 


१) ऑनलाइन पद्धतीने अर्ज करण्यापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांसाठी अर्ज 
करण्याच्या सुविधेचा काळावधी दिनांक १ एप्रिल २०१८ ते १४ एप्रिळ २०१८ पर्यंत 
वाढविण्यात येत आहे. 


२) मुद्दल व व्याजासह रु. १.५ लाखापेक्षा जास्त थकबाकी असलेल्या शेतकऱयांसाठी 
एकवेळ समझोता (One Time Settlement) योजनेअंतर्गत पात्र शहोतकऱ्यांनी त्यांच्या 
हिऱ्याची संपूर्ण रक्‍कम भरण्याचा कालावधी दिनांक १ एप्रिळ २०१८ ते दिनांक ३० 
जून २०१८ पर्यंत वाढविण्यात येत आहे. 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक 
२०१८०३३११७१५४८५३०२ असा आहे. हा झासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन 
काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने. 


Digitally signed by Ramesh Shankarrao Shingte 
R h DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Co- 
a mM e S 7 Operation, Marketing And Textile Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
h k S h ‘4 2.5.4.20=fed1b2ed6e1e4aca719170d9eae8aa25 1ee28dc56c 
S 7 a Nn a | fa 0 1 | al g t e 75d8a65acb34103d45bd48, cn=Ramesh Shankarrao Shingte 


(रमेश ठिंगटे) 
अवर सचिव तथा सहनिबंधक, 
सहकारी संस्था, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 

१) मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव 
२) मा. मंत्री, महसूल, मदत व पुर्नवसन, सार्वजनिक बांधकाम यांचे खाजगी सचिव 
३) मा. मंत्री, वित्त व नियोजन, वने यांचे खाजगी सचिव 

४ मा. मंत्री, सहकार, पणन व वस्त्रोदयोग यांचे खाजगी सचिव 
५) मा.विरोधी पक्षनेता, महाराष्ट्र विधानसभा/ विधान परिषद, विधान भवन, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


o~ 


६) मा. विधानसभा सदस्य / विधानपरिषद सदस्य (सवी 
७) मा. मुख्य सचिव यांचे उप सचिव 

८) मा. अपर मुख्य सचिव (वित्त) 

९) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः कृकमा ०६१७/ प्र.क्र.१२७/२-स 


-0 
[४] 


५. ree ६-८ <-- TS IS IS  *-* > <-< 


मुख्य महाप्रबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई 
मुख्य महाप्रबंधक, नाबार्ड प्रादेशिक कार्यालय, पुणे 

चेअरमन, राज्य स्तरीय बँकर्स समिती , बँक ऑफ महाराष्ट्र,पुणे. 
विभागीय आयुक्त, (सर्व) 

जिल्हाधिकारी (सर्व) 

जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, (सर्व) 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, (सर्व) 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँक लि. मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक (सर्व) 
निवडनस्ती 


११ 
१२ 
१३ 
१४ 


१७ 
१८ 
१९ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


